उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, रत्नागिरी 
कार्यालयाचे इमारत बांधकामाची दुरुस्ती व इतर 
अनुषंगिक कामाच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२३२/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- 


परिवहन SYA, AERIS राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र- काईबां(०८)/०११४)/न.क्र.२७/का-१०(१) 
२०२३/जा.क्र. ३१५३, दि.०३.०३.२०२३ व जा.क्र.११६२९, दि.०४.१०.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

उपनिर्दिष्ट येथील परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या प्रस्तावानुसार उप प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालय,रत्नागिरी या कार्यालयाचे इमारत बांधकामाची दुरुस्ती व इतर अनुषांगिक कामासाठी एकूण 
रु.२,१६,२६,५५०/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी सोळा लक्ष सव्वीस हजार Teast पन्नास फक्त) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,रत्नागिरी या कार्यालयाचे इमारत बांधकामाची दुरुस्ती व इतर 
अनुषांगिक कामासाठी एकूण रु.२,१६,२६,५५०/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी सोळा लक्ष सव्वीस हजार UAT 
पन्नास फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील बाबींची पूर्तता करण्याच्या अटीस अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
i. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घ्यावे. 


॥. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही - २०१३ 
/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक 90.09.2098 मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 


तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२३२/परि-४ 


ii, सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च गृह (परिवहन) विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात येईल. 


४. नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या निविदा सूचना 
प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


४. सदर कामाची ई-निविदा करताना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा प्रक्रिया 
राबविण्यात यावी. 


२. सदरील अंदाजपत्रकाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 


१. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, रत्नागिरी येथील नवीन मीटर रुमचे बांधकाम करणे 
MAA असल्याने त्याकरीता पी.सी.सी. करणे, जांभ्या दगडाचे बांधकाम करणे, आतून व 
बाहेरुन गिलावा व रंगकाम करणे, छताचे काम करणे, फरशी बसविणे, अल्युमिनियम 
स्लायडींग खिडक्या बसविणे, दरवाजा बसविणे, वाळवी प्रतिबंधकम उपाययोजना करणे. 


अ.क्र. कामाचा तपशील रुपये 
1. Estimate No.1 389821.46 

Estimate No.2 (Testing Charges) 9770.00 
Estimate No.3 (Royalty Charges) 5694.37 

Add Contingencies 4% 15592.85 
Add 0.5% Insurance Charges 1949.10 

Add 18% G.S.T. 70167.86 
Total 4,92,995.64 


2. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, रत्नागिरी येथीळ नवीन संरक्षक भिंतीचे बांधकाम 
करणे आवश्‍यक असल्याने त्याकरीता खोदाईसह पी.सी.सी. बांधकाम करणे, जांभ्या 
दगडाचे बांधकाम करणे, बाहेरुन रंगकाम व Prorat करणे, गेट बसविणे. 


अ.क्र. कामाचा तपशील रुपये 
1. Estimate No.1 1818803.95 

Estimate No.2 (Testing Charges) 9770.00 
Estimate No.3 (Royalty Charges) 2459152 
Add Contingencies 4% 72752.15 
Add 0.5% Insurance Charges 9094.00 
Add 18% G.S.T. 327384.41 
Total 22,62,396.33 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२३२/परि-४ 


३. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, रत्नागिरी येथील तळ मजल्याची दुरुस्ती करणे 
MEAP असल्याने त्याकरीता खोदाईसह पी.सी.सी करणे, आर.सी.सी. बांधकाम करणे, 
जांभ्या दगडाचे बांधकाम करणे, आतून गिलावासह रंगकाम करणे, अल्युमिनियम 
खिडक्या बसविणे, फरशी दगडाचे बांधकाम करणे, आतून गिलावासह रंगकाम करणे, 
अल्युमिनियम खिडक्या बसविणे, फरशी बसविणे, जलप्रतिबंधक उपाययोजना करणे, 
दरवाजे बसविणे, प्रसाधनगृहाच्या अनुषांगिक बाबी करणे, वाळवी प्रतिबंधक उपाययोजना 


करणे 
अ.क्र. कामाचा तपशील रुपये 
1. Estimate No.1 8028073.63 

Estimate No.2 (Testing Charges) 26815.00 
Estimate No.3 (Royalty Charges) 26995 .24 
Add Contingencies 4% 321122.91 
Add 0.5% Insurance Charges 80280.73 
Add 18% G.S.T. 1445053.25 
Total 99,28,340.79 


४. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, रत्नागिरी येथील अस्तित्वातील जुन्या संरक्षक 
भिंतीची दुरुस्ती करणे आवश्‍यक असल्याने त्याकरीता खोदाईसह पी.सी.सी. करणे, 
जांभ्या दगडाचे बांधकाम करणे, बाहेरील गिळावा व रंगकाम करणे, रेनफोर्स जाळी 
बसविणे, आर.सी.सी. बांधकाम करणे. 


अ.क्र. कामाचा तपशील रुपये 
1. | Estimate No.1 1133341.14 

Estimate No.2 (Testing Charges) 10460.00 
Estimate No.3 (Royalty Charges) 8832.55 
Add Contingencies 4% 45333.65 
Add 0.5% Insurance Charges 5666.71 
Add 18% G.S.T. 204001.40 
Total 1407635.45 
Say Rs. 14,07,650.00 


५. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, रत्नागिरी येथील वाहनतळाकरीता AS करणेव 
संरक्षक भिंतीचे गिळावा करणे आवश्‍यक असल्याने त्याकरीता खोदाईकरीता पी.सी.सी. 
करणे, जांभ्या दगडाचे बांधकाम करणे, बाहेरील गिलावा करणे, छताकरीता पत्रे बसविणे. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२३२/परि-४ 


अ.क्र. कामाचा तपशील रुपये 
1. | Estimate No.1 936187.26 

Estimate No.2 (Testing Charges) 9770.00 
Estimate No.3 (Royalty Charges) 10____| 
Add Contingencies 4% 37447.49 
Add 0.5% Insurance Charges 4680.93 
Add 18% G.S.T. 168513.71 
Total 1156599.39 
Say Rs. 11,57,000.00 


६. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, रत्नागिरी येथील कार्यालयाच्या समोरील बाजूस 
अनुज्ञप्ती चाचणी पथाचे डांबरीकरण करणे. 


अ.क्र. कामाचा तपशील रुपये 
1. | Estimate No.1 5056877.47 

Estimate No.2 (Testing Charges) 910237.94 
Estimate No.3 (Royalty Charges) 50568.77 
Add Contingencies 4% 202275.00 
Add 0.5% Insurance Charges 137365.09 
Add 18% G.S.T. 20770.00 
Total 6378094.27 
Say Rs. 63,78,100.00 


एकूण B.2, 96,26, 440/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी सोळा सव्वीस हजार पाचशे पन्नास फक्त) 


3. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशीर्ष-४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च (०१) कार्यालयीन इमारती (०८) परिवहन (योजनातंर्गत) (०८)(०१) मोठी बांधकामे (४०५९ 
०८२३) मोठी बांधकामे” या लेखाज्ीर्षाखाली उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग पाच, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखाळील प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारमधील परिच्छेद क्र.१३४(१),१३४(२) आणि १३४(३) मधील वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय मर्यादा व 
अटीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ मधील अ.क्र.१,परिच्छेद 
क्र. १३४(२) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२३२/परि-४ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०१३११५४५५१४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१०. 
११, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


signed by LANGHI BHARAT R 

=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME DEPARTMENT, 
=400032, st=Maharashtra, 
dcafle22746fc379c4d04972c090c93ed255751866f45a6b 13003 1dd 


postal 
LA N G H | B H A R A ग R 2 33559 B2922612E606733B 1 ABC8BE253ADAS7B2D4704C 


id 
serial INumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FE59850F0B38740391 1C9F82C1 
EBFOBE2AB089, LANGHI BHARAT R 
Date: 2023.10.13 11:59:15 +05'30 


(भरत लांची) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई /नागपूर 
अपर मुख्य सचिव,गृह (परिवहन) विभाग,मंत्रालय यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

परिवहन उप आयुक्‍त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषाधिकारी, जिल्हा रत्नागिरी 

कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (परि-४) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


